महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा,गट-अ मधील 
विशेषज्ञ संवर्गात नामनिर्देशानाने देण्यात आलेल्या 
पदस्थापनेमध्ये अंशात: बदल करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः पदस्था-२०२३/प्र.क्र.१४५/सेवा-२ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार संकुल इमारत १० वा मजला 
मंत्रालय, मुंबई - Yoo ००१ 
तारीख: २८ जुले,२०२३ 


वाचा:- 


१) सा.आ.वि., शासन आदेशा क्रमांकः नामनि-१४२२/प्र.क्र.४२५/सेवा-२, दि.२८.०४.२०२३ 


प्रस्तावना: - 

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने केलेल्या शिफारशीनुसार महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, गट-अ 
मधील विशेषज्ञमधील मनोविकृती चिकीत्सक संवर्गातील (वेतनस्तर एस-२३: ६७७००-२०८७००) पदांवर संदर्भाधीन 
शासन आदेशान्वये उमेदवारांची नामनिर्देशानाने नियुक्ती करण्यात आलेली आहे. सदर आदेशातील खालील वैद्यकीय 
अधिकारी यांच्या नामनिर्देशनाने नियुक्तीच्या पदस्थापनेमध्ये त्यांच्या विनंतीनुसार स्तंभ क्र.(४) मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे 
अंशत: बदल करण्यात येत आहे. 


क्र अधिकाऱ्यांचे नाव संदर्भाधिन आदेशान्वये नामनिर्दैशानाने सुधारित पदस्थापना 
दिलेली पदस्थापना 
(१) (२) (३) (४) 
शि डॉ.स्वाती चव्हाण मनोविकृती चिकीत्सक, जिल्हा सामान्य | मनोविकृती चिकीत्सक, जिल्हा सामान्य 
रुग्णालय, नंदूरबार रुग्णालय, नाशिक 
2. नामनिर्देशनाने नियुक्तीच्या इतर अटी व शर्ती संदर्भाधिन आदेशात नमूद केल्याप्रमाणे राहतील. 
३. हे आदेश तात्काळ अंमलात येतील. 


सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेताक २०२३०७२८१४२००४५९१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
VASANT apy edi cur pinyin 


ou=PUBLIC HEALTH DEPARTMENT, 
2.5.4.20=6762a1c7f462bd961625d44d6971 de2c9f06f34 
1032, 


37a74750c414e77ec2b7f466d, postalCode=4001 
st=Maharashtra, 


serialNumber=7C71DE18A037CE1808BB4E1BA5462D93 
EB69C5FEB96700EDA8ADF 1B3C9C753F8, cn=VASANT 


GAIKWAD ०00000 
(व.पां.गायकवाड) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१) आयुक्‍त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 


शासन आदेशा क्रमांकः पदस्था-२०२३/प्र.क्र.१४५/सेवा -२, दि.२८ जुले, 2023 


संचालक, आरोग्य सेवा (१), आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई . 

संचालक, आरोग्य सेवा (२), पुणे. 

सह संचालक, आरोग्य सेवा, (सर्व 

उपसंचालक, आरोग्य सेवा, नाशिक मंडळ नाशिक 

जिल्हा शल्यचिकित्सक, सामान्य रुग्णालय, नंदूरबार/नाशिक 

जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद, नंदूरबार/नाशिक 

महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र -१, मुंबई / महाराष्ट्र -२, नागपूर. 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र -१, मुंबई / महाराष्ट्र -२, नागपूर. 

१०) जिल्हा कोषागार अधिकारी, नंदूरबार/नाशिक 

११) मा.मंत्री (आरोग्य) / मा. राज्यमंत्री (आरोग्य), मंत्रालय, मुंबई यांचे खाजगी सचिव 

१२) अपर मुख्य सचिव/सचिव-२, सार्वजनिक आरोग्य विभाग यांचे स्वीय सहायक 

१३) सर्व सहसचिव/उपसचिव सार्वजनिक आरोग्य विभाग यांचे स्वीय सहायक 
) 
) 


AD 


०0८ ८५८० 


Co 
eS 
Ye voaowaereoe Vee Tee ee le 


mM 


S 


(३ 


vo 


१४) संबंधित अधिकारी Hares, आरोग्य सेवा (9) यांच्यामार्फत) 
१५) निवड नस्ती (सेवा-२) 


पुष्ठ २ पैकी २ 


